महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांच्या अधिनस्त असलेल्या 
न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा 
संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
डॉ.सं.वि.घुमटकर, उप संचालक यांना सह 
संचालक,गट-अ या पदावर तदर्थ पदोन्नती 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :- एफएसएल - ०४२२/प्र.क्र.१५६/ पोल-४, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक :- ११ ऑक्टोबर, २०२२. 


संदर्भ :- १) महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे पत्र क्र.महासंचालक/१०२८/ 
२०२२, दि.०६.१०.२०२२ 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.वेपूर-१११९/प्र.क्र.२९/सेवा-९,दि.२२.०९.२०२२ 
३) गृह विभाग, शासन आदेश क्र. एफएसएल-०४२२/प्र.क्र.१५६/पोल-४,दि.२७.०९.२०२२ 


शुध्दीपत्रक :- 

संदर्भ क्र.३ येथील शासन आदेशान्वये महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांच्या 
अधिनस्त न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, यांच्या आस्थापनेवरील डॉ.सं.वि.घुमटकर, 
यांना सह संचालळक,गट-अ या पदावर एस-२७:११८५००-२१४१०० या वेतनश्रेणीत पदोन्नती देण्यात आलेली 
आहे. तथापि, उपरोक्त संदर्भ क्र.२ येथील वित्त विभागाच्या दि.२२.०९.२०२२ च्या परिपत्रकान्वये केलेल्या 
सुधारणेच्या अनुषंगाने आता संदर्भ क्र.३ येथील शासन आदेशामध्ये सुधारणा करण्यात येत असून ती 
खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावे. 

“डॉ.सं.वि.घुमटकर, उप संचालक,गट-अ (एस-२४:७११००-२११९००) यांची सह संचालक,गट-अ 
या पदावर व पदोन्नतीची वेतनश्रेणी एस -२७: रु.११८५००-२१४१०० ऐवजी एस-२७: रु.१२३१००-२१५९०० या 
वेतनश्रेणीत असे वाचण्यात यावे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२१०१११८०१२७५१२९ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by SHIRISH NAGORAO MOHOD. 
IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 


DI 
SHIRISH NAGORAO "५, 
2.5.4.20=66fda7e745bb4928b2 1 046cecbf7bd8f40e4950e0a99 


497fa2862e1d37ed75b7, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialINumber=BEB4DF218CAB9381 1ED9522B6F8AC2546899B 
499EB80512BFA5EC939466FB620, cn=SHIRISH NAGORAO. 
MOl 


Date: 2022.10.11 18:05:21 +05'30' 


(शिरीष मोहोड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

३. संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव (विशेष), यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसएल - ०४२२/प्र.क्र.१५६/ पोल-४, 


कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-१३),मंत्राळय, मुंबई. 

महालेखापाल -१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी/ निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

डॉ.सं. वि. घुमटकर, उप संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र 

राज्य, मुंबई. 

१०. उप संचालक, प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा,नागपूर/पुणे/औरंगाबाद/नाशिक/ 
अमरावती/ कोल्हापूर/नांदेड. 

११. उप संचालक, लघु न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, ठाणे/रत्नागिरी/धुळे/सोलापूर/चंद्रपूर. 

१२. निवड नस्ती,गृह विभाग (पोल-४). 


on SG -€ 


पृष्ठ २ पैकी 2 


